आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी वितरण 
मागणी क्र.टी-९. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ जुलै, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ दि.१०.०४.२०२३, 
दि.०४.०५.२०२३ व दि.०६.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी fess} असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी योजनेंतर्गत बाब क्र.१ वेतन या बाबीकरीता ३०% निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला 
आहे. 


सदंर्भाधीन H.2 येथील शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन या बाबीकरीता २०% निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत” मागणी क्र.टी-९, 
खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद जिल्ह्यांकरीता बाब क्र.१ वेतन या 
बाबीकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १०% इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व 
खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधिता मार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


3: सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील 
तरतुदींनुसार व वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१८२६४९३८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
0 = 


REN 
SRBENB 


hi 
'3ba59448c0926a91296205b9a87463 


cl 
D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E725 


rialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5EBO 


PAWAR 010111 eae 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ /कार्यासन-६, दि. ०४ जुले, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष | बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ या शासन निर्णया संबंधित नियंत्रक 
क्र. अर्थसंकल्पित । अन्वये प्रस्तावित निधी अधिकारी 
तरतूद वितरण 
हि २ ३ 1 ४ | ् दु 
(रू. हजारात) 


मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, यावरील महसुली खर्च 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(३१) जिल्हा योजना 

णि (39) (03) जिल्हा ठाणे । ०१-वेतन १६००० १६००.००० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(२२२५ ई०७१) 

२ | (39) (92) जिल्हा ०१-वेतन ९३००० ९३००.००० | जिल्हाधिकारी, 
नाशिक (२२२५ई१६९) नाशिक 

3 | (३१) (१३) जिल्हा धुळे । ०१-वेतन १२९४० १२९४.००० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ई१७८) 

४ | (३१) (१४ जिल्हा ०१-वेतन ३६०० ३६०.००० | जिल्हाधिकारी, 
जळगाव (२२२५ई१८७) जळगाव 

4 | (39) (94) जिल्हा ०१-वेतन ९९०० ९९०.००० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर अहमदनगर 
(२२२५ ई१९६) 

६ | (39) (9) जिल्हा ०१-वेतन १३२०० १३२०.००० | जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार (२२२५ ई२०२) नंदूरबार 

७ | (३१) (२०) जिल्हा ०१-वेतन ५५०० ५५०.००० | जिल्हाधिकारी, 
नांदेड (२२२५ ई२४९) नांदेड 

८ | (39) (28) जिल्हा ०१-वेतन ७००० ७००.००० | जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली हिंगोली 
(२२२५ ई२८५) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ /कार्यासन-६, दि. ०४ जुले, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
अ. | जिल्हाव लेखाशिर्ष  बाब/उदिष्ट| सन २०२३-२४ या शासन निर्णया संबंधित नियंत्रक 
क्र. अर्थसंकल्पित | अन्वये प्रस्तावित निधी अधिकारी 
तरतूद वितरण 
| a | 2 3 | ४ | 4 दु 
(रू. हजारात) 
९ । (39) (२५ जिल्हा ०१-वेतन ३५०० ३५०.००० | जिल्हाधिकारी, 
नागपूर (२२२५ ई२९४) नागपूर 
शि (39) (२७ जिल्हा ०१-वेतन ६२०० ६२०.००० | जिल्हाधिकारी, 
भंडारा (२२२५ ई३११) भंडारा 
११ | (३१) (२८) जिल्हा ०१-वेतन ३०००० ३०००.००० | जिल्हाधिकारी, 
चंद्रपूर (२२२५ ई३२९) चंद्रपूर 
१२ । (३१) (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३०८५६ 3024.g00 | जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली गडचिरोली 
(२२२५ ई३३८) 
१३ । (३१) (३० जिल्हा ०१-वेतन २६०० २६०.००० | जिल्हाधिकारी, 
गोंदिया (२२२५ ई३४७) गोंदिया 
१४ । (३१) (३१) जिल्हा ०१-वेतन ९५०० ९५०.००० | जिल्हाधिकारी, 
अमरावती अमरावती 
(२२२५ ई३५६) 
१५ । (३१) (३३) जिल्हा ०१-वेतन २४८६० २४८६.०००। जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ यवतमाळ 
(२२२५ ई३७४) 
१६ | (३१) (३६) जिल्हा ०१-वेतन २३००० २३००.०००। जिल्हाधिकारी, 
पालघर (२२२५ ई४०९) पालघर 
एकूण टी-९ २९१६५६.००० २९१६५.६०० 
KIRAN | eae 
KISANRAO ee 
PAWAR rine edie 


Date: 2023.07.05 17:54:21 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


